जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील 
जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भुखंड बांधा- 
वापरा-हस्तांतरीत करा या तत्वावर 
विकसित करण्यानुषंगाने कामाची सखोल 
चौकशी करण्यासाठी समितीचे गठन 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.६२/बांध-४ 
4 dT Foo, २५ मर्झबान पथ, बांधकाम भवन 
फोर्ट, मुंबई, ४०० ००१ 
तारीख: २ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांकः संकुल- 
२०१०/प्र.क्र.११२/पंरा-७, दिनांक २५ जुले, २०११. 
२) अँड. विजय पाटील, जळगाव यांचे दिनांक २६ जुले, २०२१ रोजीचे निवेदन. 
३) शासन निर्णय, सम क्रमांकः दिनांक २३ जुले, २०२२. 
प्रस्तावना - 


उपरोक्त वाचा क्र. १ मधील ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या दिनांक २५ 
जुले, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील गट नं. 
४५१, २६६ ते २६८, WY, २६३, २६४, २६९, २६०, ४३३ मधील एकुण १७६०० चौ. मी. क्षेत्रफळाचा 
भुखंड विकासकाकडून / खाजगी प्रवर्तकाकडून “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर 
विकसित करण्याच्या एकुण रु. १७५३.५१ लक्ष प्रकल्प किंमतीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 

०२. प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भ क्र. २ अन्वये, अँड. विजय पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनाद्वारे 
जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर येथील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भुखंड “बांधा, वापरा व 
हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसित करावयाच्या कामांमध्ये गैरप्रकाराची फेरचौकशी 
करण्यासाठी तत्कालिन मा. मंत्री (ग्रा. वि.) यांच्या निदेशानुसार संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक २३ 
जुले, २०२२ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समितीचे गठन करण्यात आले होते. सदर समितीस १५ दिवसांत अहवाल सादर सादर करण्याचे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६२/बांध-४ 


कळविले होते. तथापि, सदर अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. यास्तव सदर समितीस मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 


जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर येथील उक्त “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा” प्रकल्पासाठी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाळी समितीचे गठन 
करण्यात आले होते. श्री. निलेश गटने (भा. प्र. से), तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, औरंगाबाद यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे येथे 
बदलीने पदस्थापना झाल्याने, प्रस्तुत प्रकरणी कालापव्यय टाळण्याच्या अनुषंगाने श्री. निलेश गटने 
(भा. प्र. से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांना सदर अहवाल 
सादर करण्याबाबत निदेश देण्यात येत आहे. 


श्री. निलेश गटने (भा. प्र. से), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
पुणे यांनी उपरोक्‍त प्रकरणी तातडीने चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास दिनांक १० 
नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२११३२३११५२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Mahi hi 
5. 


A.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 1a9e92eede8c323 
934f82edb538d3b20, 


VALVI Sai een 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 
२) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३ मा.मंत्री fa) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
y विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक. 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद व जळगाव. 
७ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६२/बांध-४ 


८) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव. 
९) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, जळगाव. 
१० निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


